मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२१९/प्र.क्र.६६ (भाग-२)/परि-३ (१) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ११ ऑगस्ट, २०११ 


शासन आदेश :- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ अन्वये मोटार वाहन विभागातील श्री.अविनाश 


दुसाने, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामिण) यांची बदली उप प्रादेशिक 


परिवहन कार्यालय, नंदुरबार येथील रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


रे. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.अविनाश दुसाने, मोटार वाहन निरीक्षक यांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. श्री.अविनाश दुसाने, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार त्यांच्या 


कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कारभार स्विकारावा. 


2. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
8. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. ' 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


eee 
( अ. धों. गांगुर्डे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामिण). 
श्री.अविनाश दुसाने, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामिण). 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंदुरबार. 
जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, नंदुरबार. 
निवड निस्ती (परि-३) 


मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६ (भाग-२)/परि-३ (२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ११ ऑगस्ट, २०११ 


वाचा :- शासन आदेश क्र.: एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६/परि-३ (४६), दिनांक ३१ मे, २०११ 

शासन आदेश :- श्री.प्रमोद शा.खैरकर, मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली वरील संदर्भिय आदेशान्वये उप 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, गोंदिया येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर बदलीच्या आदेशात अंशत: 
बदल करुन त्यांची पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, नागपूर (ग्रामिण) येथील रिक्‍त पदी करण्यात 


येत आहे. 


२. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.प्रमोद शा.खैरकर, मोटार वाहन निरीक्षक यांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. श्री.प्रमोद शा.खैरकर, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार त्यांच्या 


कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 


3: हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची TAT मंजूर होणार नाही. 
%. सदर बदली त्याच्या विनंतीवरुन करण्यात आली असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी तसेच 


बदली प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SSS Y 
( अ. धो. गांगर्ड ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामिण). 
श्री.प्रमोद शा.खैरकर, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, गोंदिया. 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, गोंदिया. 


जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, नागपूर. 
निवड निस्ती (परि-३) 


मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६ (भाग-२)/परि-३ (3) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ११ ऑगस्ट, २०११ 
शासन आदेश :- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ अन्वये मोटार वाहन विभागातील श्री.दिलीप बी. 


बाविस्कर, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उस्मानाबाद यांची बदली उप प्रादेशिक 


परिवहन कार्यालय, श्रीरामपूर येथील रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


रे. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.दिलीन बी. बाविस्कर, मोटार वाहन निरीक्षक यांना 
तात्काळ SRT करावे. श्री.दिलीन बी. बाविस्कर, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार 


त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कारभार स्विकारावा. 


3. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


तन 
( अ. धों. wie ) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नाशिक. 
श्री.दिलीन बी. बाविस्कर, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उस्मानाबाद. 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उस्मानाबाद./ श्रीरामपूर 
जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, श्रीरामपूर. 
निवड निस्ती (परि-३) 


मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६ (भाग-२)/परि-३ (४) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ११ ऑगस्ट, २०११ 


वाचा :- शासन आदेश क्र.: एमव्हीडी १२१९/प्र.क्र.६६/परि-३ (१०७), दिनांक ३१ मे, २०१९ 
शासन आदेश :- श्री.शशिकांत वि. तिरसे, मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली वरील संदर्भिय आदेशान्वये 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, औरगांबाद येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर बदलीच्या आदेशात अंशत: 


बदल करुन त्यांची पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, पनवेल येथील रिक्‍त पदी करण्यात येत आहे. 


रे. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.शशिकांत वि. तिरसे, मोटार वाहन निरीक्षक यांना 
तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. श्री.शशिकांत वि. तिरसे, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार 


त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
द. सदर बदली त्यांच्या विनंतीवरुन करण्यात आली असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी तसेच 


बदली प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


स {wo 


( अ. धो. गांगुर्डे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल/औरगांबाद. 
श्री.शशिकांत वि. तिरसे, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, औरगांबाद. 
जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, नवी मुंबई. 
निवड निस्ती (परि-३) 


मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 
महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६ (भाग-२)/परि-३ (५) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ११ ऑगस्ट, २०११ 
शासन आदेश :- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱयांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ अन्वये मोटार वाहन विभागातील श्री.विजय रासकर, 
मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) यांची बदली प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 


पनवेल येथील रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


रे. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.विजय रासकर, मोटार वाहन निरीक्षक यांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. श्री.विजय रासकर, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार त्यांच्या 


कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कारभार स्विकारावा. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची TAT मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


( अ. धो. See 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य)/पनवेल. 
श्री.विजय रासकर, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य). 
जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, नवी मुंबई. 
निवड निस्ती (परि-३) 


é 


मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६ (भाग-२)/परि-३ (६) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - 29 ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- शासन आदेश क्र.: एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६/परि-३ (९३), दिनांक ३१ मे, २०११ 

शासन आदेश :- श्री.मुबारक न.उचगावकर, मोटार वाहन निरीक्षक याची बदली वरील संदर्भिय आदेशान्वये 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर बदलीच्या आदेशात 
अंशत: बदल करुन त्यांची पदस्थापना उप प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, कल्याण येथील रिक्‍त पदी करण्यात 


येत आहे. 


रे. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.मुबारक न.उचगावकर, मोटार वाहन निरीक्षक यांना 
तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. श्री.मुबारक न.उचगावकर, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार 


त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 


2. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
ह संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
फु सदर बदली त्यांच्या विनंतीवरुन करण्यात आली असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी तसेच 


बदली प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
( अ. धो. गांगुर्डे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) 
श्री.मुबारक न.उचगावकर, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व). 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण. 


जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, कल्याण. 
निवड निस्ती (परि-३) 


